शालेय शिक्षण विभागांतर्गत कार्यालयांत 
५० ठिकाणी व्हिडीओ कॉन्फरन्स सेवा 
उपलब्ध करुन देण्याच्या खर्चास 
मान्यता देणे. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-१५१८/प्र.क्र.५५/संगणक 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- १४ सप्टेंबर, २०२० 


वाचा :- 

. शासन निर्णय क्र.ईगव्ह-१५१८/प्र.क्र.५५/संगणक, दि.१३ डिसेंबर, २०१८. 

. शासन शुध्दीपत्रक क्र.ईगव्ह-१५१८/प्र.क्र.५५/संगणक, दि.१२ जूले, २०१९. 

. महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (विद्या प्राधिकरण), पुणे यांचे पत्र 
क्र.राशैसंप्रपम/आय.टी/२०% तर उपलब्ध/२०१९-२०/९७३, दिनांक ६मार्च, २०२०. 


axe) 


AN A) 


प्रस्तावना :- 


संदर्भ क्र.१ व २ नुसार शालेय शिक्षण विभागांतर्गत कार्यालयांत ५० व्हिडीओ कॉन्फरन्स 


केंद्रांच्या ठिकाणी नवीन हार्डवेअर व इंटरनेट सुविधा व सदर सुविधा नव्याने कार्यान्वित 


करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यातील पूर्ण झालेल्या कामापोटी एकूण 


प्रकल्प किंमतीच्या ८० टक्के निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. उर्वरित निधी 


रु.६०,५९,१४१/- उपलब्ध करुन देण्याबाबत संचालक, विद्या प्राधिकरण, पुणे यांनी संदर्भ क्र.३ 


नुसार प्रस्ताव सादर केला आहे. त्याअनुषंगाने उर्वरित २०% निधी पैकी अंशत: निधी वितरित 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
२. शालेय ]िक्षण विभागांतर्गत कार्यालयांत ४८ व्हिडीओ कॉन्फरन्स केंद्रांच्या ठिकाणी नवीन 


हार्डवेअर व इंटरनेट सुविधा नव्याने कार्यान्वित करण्यात आळी आहे. तरी देयकाची उर्वरीत 


रु.६०.५९ लक्ष पैकी साधारणता: रु.४५,४४,४००/- (रुपये पंचेचाळीस लाख चौवेचाळीस हजार 


चारशे, अदमासे १५ टक्के) एवढी रक्‍कम अदा करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदरचा खर्च मागणी क्रमांक. ई-२, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण,८० पंचवार्षिक योजनांतर्गत 


योजना (०२) (५१) ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम (२२०२ H ४५४) ३१ सहायक अनुदाने या लेखाशिर्षातून सन 


२०२०-२१ च्या उपलब्ध तरतुदीमधुन भागविण्यात यावा. यासाठी आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, 


शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-१५१८/प्र.क्र.५५/संगणक 


पुणे यांना नियंत्रक व सहायक संचालक, (लेखा) माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय, 


यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. हा शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका-२०१५ दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ मधील 


उपविभाग- २ मधील अनुक्रमांक २७ अ मधील नियम क्र. ७६ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात 


आलेल्या वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२८४/व्यय-५, दिनांक ४.०६.२०२० अन्वये प्राप्त 


मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९१४११५७४५९१२१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


igitally signed by Pravin Rajaram Mundhe 
= nment Of Mah 


Pravin Rajaram = soporte 


5. 


ment, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
06de2810214ec2ea330d9daeaS9f1d3f45fae92 


Mundhe पया 
(प्रविण मुंढे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 


१) अ.मु.स., वित्त विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
२) अ.मु.स., शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्विय सहायक मंत्रालय, मुंबई. 
३) प्र.स., माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४) आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५) महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर १/२., 
) 
) 
) 


६) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 9/2. 
७) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
८) निवडनस्ती/ संगणक. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


